महाराष्ट्र शासन 


किशोरवयीन मुलींकरीता योजना (SAG) या 
केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता सन २०२२-२३ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२०/का-५ 
नविन प्रशासन भवन,तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२२. 


संदर्भ : केंद्र शासनाचे आदेश क्र.5/09/७/२०२२-8५७, दि.०९.०६.२०२२. 
प्रस्तावना :- 
केंद शासनाच्या संदर्भाधिन आदेशान्वये किशोरवयीन मुलींकरीता योजना ही सुधारीत योजना राज्यातील 


आकांक्षित जिल्ह्यामध्ये १४ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलींकरीता राबविण्यात येत आहे. सदर योजने करीता केंद्र व राज्य 
हिस्सा ५०:५० प्रमाणात वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
किशोरवयीन मुलींकरीता योजना या केंद्र पुरस्कृत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिऊड्यासाठी खालील 
विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक (२) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरीता रकाना क्र. (४) प्रमाणे एकूण रु.४.०० कोटी (अक्षरी 
रुपये चार कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये कोटीत) 
अ.क्र प्रधान/लेखाशिर्ष/संगणक सांकेतांक/उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | या आदेशान्वये वितरीत 
तरतूद करण्यात येत असलेला 
निधी 
ea 2 3 a a 
| . । २२३६,पोषण आहार 
०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०७ किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, 
(00)(93) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी योजना 
(सबला) (आहार खर्च ), (केंद्र हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) 
(२२३६ १८०२) 
१९, आहार खर्च २.००१९ २.०० 
२. | २२३६,पोषण आहार 
०२,पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, 
१०१, विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, 
(०७ किशोरवयीन मुलींचे सक्षमीकरण, 
(०७)(१४) किशोरवयीन मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी योजना 
(सबला) (आहार खर्च ), (राज्य हिस्सा ५०% (कार्यक्रम) 
(२२३६ १८११) 
१९, आहार खर्च २.००१९ २.०० 
एकूण ४.००३८ | Boo 
2. सदर योजना केद्र पुरस्कृत असल्यामुळे SNA Mapping व या संदर्भातील केद्र शासनाच्या सूचनांचे पालन करावे. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२२९/व्यय-६, दि.०३.१०.२०२२ नुसार देण्यात आलेल्या मान्यतेने 
निर्गमीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२०/का-५ 


३ सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०२२१००७१८१३१३००३० असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
Digitally signed by VILAS RAMDAS THAKUR 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल जज यांच्या आदेशानुसार दे व नावाने a V | LA S Bie o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
महाराष्ट्राच राज्यपाल याच्या आदशानुसार व नावान, See 
2.5.4.20=cb156fb408217396 1 28e8dcaeed 3f6fa70d9fd2 
09eb9efc83bdd68b3086 14534, 

R A M D A S pseudonym=0C1F32A58D287A0C045C67DAD03DE479 
83D76037, 
serialNumber=C8B1E52C5C4F922AB6EB7A0B44101C83 

T H A K U R 8AEA34F29FBFFOAEBE9D85C3DE3468C2, cn=VILAS 
RAMDAS THAKUR 

ठाकूर) 0.12 11:35:13 +05'30° 
(वे.रा. 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

२. आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई, 

३. मा.मंत्री (म.व. बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

५. सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास. 

६. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 

७. सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी) प्रकल्प. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

९. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

१०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का. १४७२)/ वित्त विभाग (व्यय-६) मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवड नस्ती (का-५), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 


शासन निर्णय क्रमांक :- एबावि-२०२२/प्र.क्र.१२०/का-५ 


